प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे , नागपूर व रत्नागिरी 
येथे बाहययंत्रणेद्वारे/ आऊटसोर्सिंग) घेण्यात येणाऱ्या 
सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेकरीता येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५७/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


तारीख : २० एप्रिल, २०२३. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५७/ आरोग्य-३अ, 
दि.१०.०८.२०२२ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. : संआसे/सुरक्षा 
रक्षक/प्रमा/माआ/टे.२/३४६१/२०२३, दि.३१.०३.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णाळय, पुणे , नागपूर व रत्नागिरी येथील सुरक्षेसाठी सुरक्षा मंडळ व मेस्को 


यांचेकडून सन २०२२-२०२३ व २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीकरीता ५० सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा 


घेण्यासाठी दिनांक १०.०८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. 


त्यामधील प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथील सुरक्षेसाठी मेस्को च्या ऐवजी सुरक्षा मंडळ यांचेकडून 


सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१९१९१५०५७८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
A S H O K MAR OT | ae काता OF WARARASHTE pute 


4.20=e212845163abd7087 17bb4bef92b6886b147679a5af5a49 
4e268689ab8d696dd, 01000 hi 


ATRAM ववकत 
(अ.मा. आत्राम) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५७/ आरोग्य-३अ 


२. सहसंचालक (असंसर्गजन्यरोग) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

५. अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे , नागपूर व रत्नागिरी 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/रत्नागिरी/नागपूर 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर. 
८. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्राळय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती ( आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


